प्रधान मंत्री पोषण शाक्‍्ती निर्माण 
(PM-POSHAN) योजनेतंर्गत 
सर्वसाधारण घटकांतर्गतच्या 
(General) निधी वितरणाबाबत.... 
(सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१११/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ मार्च, २०२३ 


वाचा:- 
१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिळ, २०२२ 


२) केंद्र शासनाचे आदेडा HH YW .3-¥/2022-Desk (PMP) दि.०६ सप्टेंबर, २०२२ 


3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१११/ एस.डी.३, 
दि.११ ऑक्टोंबर, २०२२. 


४) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र.क्र W .3-¥/2022-Desk (PMP) दि.१४ मार्च, २०२३ 


प्रस्तावना :- 
प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पूर्वीची शाळेय पोषण आहार) योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने 


संदर्भाधिन दि.१४ मार्च, २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील केंद्र 


हिस्स्याकरीता दुसऱ्या हप्त्याचा तसेच, योजनेकरीता अतिरिक्त निधी असा एकूण रु.५११५०.६८ लक्ष 


इतका निधी राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधीची विगतवारी सर्वसाधारण, 


अनुसूचित जाती उपयोजना (5057) व अनुसूचित जमाती उपयोजना (TSP) या घटकांतर्गत केली 


आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६० :: Yo असे आहे. उपरोक्त निधीपैकी 


सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.३८२७०.९४ लक्ष निधी व त्यास समरुप राज्य हिस्साचा 


रु.२४८२९.७१ लक्ष असा एकूण रु.६३१००.६५ लक्ष निधी वितरीत करणे आवश्‍यक होते. तथापि, राज्य 


हिस्स्याच्या लेखाशिर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतूदीमध्ये रु.१३५६९.०७ लक्ष इतकी तरतूद 


वितरणासाठी शिल्लक होती. सबब, केंद्र हिस्स्याचा रु.३८२७०.९४ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा 


रु.१३५६९.०७ लक्ष असा एकूण रु.५१८४०.०१ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा 


प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने संबंधित 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१११/एस.डी.३ 


विभागाने प्रस्तुत निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. सबब, सर्वसाधारण घटकांतर्गतचा केंद्र व राज्य 


हिस्स्याचा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेसाठी सर्वसाधारण लेखाशिर्षातंर्गतचा केंद्र हिस्सा व 


राज्य हिस्सा मिळून खालीलप्रमाणे लेखाशिर्षनिहाय रु.५१८४०.०१ लक्ष (रुपये पाचशे अठरा कोटी 


चाळीस लक्ष एक हजार फक्त) निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सुधारित अर्थसंकल्पित वितरीत करण्यास 
अ.क्र लेखाशिर्ष 8 तरतूद र मान्यता देण्यात येत 
छु असलेला निधी 


7 मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण | रु.९३२७३.७७ लक्ष रु. ३८२७०.९४ लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१५) 
शालेय पोषण आहार (सर्वसाधारण) 
(केंद्र हिस्सा) (२२०२ ३८०६), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 


२. । मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण । रु. ४५०००.००लक्ष रु. १३५६९.०७ लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) 
शालेय पोषण आहार (सर्वसाधारण) 
(राज्य हिस्सा) (२२०२ ३८१५), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 


एकूण रु.१३८२७३.७७ लक्ष रु.५१८४०.०१ लक्ष 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३७२/व्यय-५, दि.२७ मार्च,२०२३ 


व नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२१/१४७१, दि.१७ मार्च, २०२३ अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेशा/शासन 


निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन खर्च करण्यात यावा. 


४. सदर निधी विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी घेण्यात 


यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१११/एस.डी.३ 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२७२०४५५६०६२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAMOD 
ABAJI PATIL 


(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


(>. 


o~ 
ae 


सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


£39) 


S 


८ 


vo 


१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

११) शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) शिक्षण संचाळक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३) शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्व) 
) 
) 
) 
) 
) 


१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र  , मुंबई/नागपूर 
१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१७ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१८) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१९) निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


